सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

बुधवार , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २७३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


क १०४ ] 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रु 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ 

अधिसूचना 

वनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , 
क एआरपी - २०२२ / प्र.क्र .११५ / तांशि -४ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायि 
श व शुल्क यांचे विनिमयन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा . 
म २ च्या खंड ( द ) द्वारे प्रदान केलेल्या 
नांक टीईएम -२०२० / प्र.क्र . ७१ / तांशि -४ , 

२८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( 
अधिकारांचा वापर करून काढलेली शासकीय अधिसूचना , उच्च व 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२० ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूच 

, या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी यात विनिर्दिष्ट केलेले , व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम म्हणून 
त्रीपूर्व पाठ्यक्रम आणि व्यावसायिक शिक्षण पदव्युत्तर पाठ्यक्रम , आणि त्यांच्या प्रवेशाच्या पात्रतेच्या शर्ती व 
केलेल्या आहेत 
; 


( 


। ज्याअर्थी , अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने , तिच्या मान्यता प्रक्रियेच्या हस्तपुस्तिका , २०२२-२३ मध्ये : 
अभिकल्प या पदवीपूर्व पाठ्यक्रमांच्या आणि व्यवस्थापन शास्त्र व संगणक उपयोजन यांमधील पदव्युत्तर पाठ्यक्रमांच्य 
र्ती व आवश्यकता यांमध्ये काही बदल केले आहेत ; 


• ज्याअर्थी , वास्तुशास्त्र परिषदेने तिच्या अधिसूचना एफ क्रमांक सी.ए. / ४३१ / २०२२ / एम . एस.ए.इ. ( विनियम ) , दिनां 
ये वास्तुशास्त्र परिषद ( वास्तुशास्त्र शिक्षणाची किमान मानके ) विनियम , २०२० मध्ये सुधारणा केली आहे ; 


ज्याअर्थी , वर नमूद केलेल्या व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशाच्या पात्रता शर्ती व आवश्यकता यांम 
बचारात घेता , महाराष्ट्र शासनास , उक्त अधिसूचनेत सुधारणा करणे इष्ट वाटते ; 


अर्थी , आता , महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनिमयन ) 
या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) तसेच कलम २ च्या खंड ( द ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व 
सन , याद्वारे , उक्त अधिसूचनेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 


- 


उक्त अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूची क मधील , - ( क ) स्तंभ ( ३ ) मधील पदवीपूर्व वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रमा 
अनुक्रमांक ३ येथील नोंदीमध्ये , – 


रण्यात येतील 

66 

( एक ) उमेदवार , भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र व गणित या विषयांसह परीक्षेच्या १० + २ आकृतीबंधाची अं 
उत्तीर्ण असावा ; किंवा 


— 


( एक ) उमेदवार , गणित या अनिवार्य विषयासह १० + ३ पदविका परीक्षा उत्तीर्ण असावा ; किंवा 
( दोन ) उमेदवाराने , एकतर एनटीएने आयोजित केलेल्या ( म्हणजेच जेईई ) किंवा वास्तुशास्त्र परिषदेने आयोजि 
वास्तुशास्त्रामधील अभियोग्यता चाचणी ( एनएटीए ) मध्ये अर्हता प्राप्त करणे गरजेचे आहे ; 

स्तंभ ( ३ ) मध्ये , पदवीपूर्व नियोजन पाठ्यक्रमाशी संबंधित असणाऱ्या अनुक्रमांक ४ येथील नोंदीकरिता , 
( एक ) खंड ( १ ) मधील उप - खंड ( दोन ) याऐवजी पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल : – 

( दोन ) उमेदवाराने , गणित या अनिवार्य विषयासह भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा संगणक विज्ञान किंवा इ 
माहिती तंत्रज्ञान किंवा जीवशास्त्र किंवा माहिती पद्धती ( इन्फॉर्मेटीक्स प्रॅक्टिसेस ) किंवा जैवतंत्रज्ञान किंवा तांत्रिक 
अथवा कृषी किंवा अभियांत्रिकी रेखांकन ( इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स ) किंवा व्यवसाय अभ्यास ( बिजनेस स्टर्ड 
कता या विषयांपैकी दोन विषय घेऊन १० + २ परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यामध्ये एकत्रित मिळून 
गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील राखीव प्रवर्गांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आणि दिव्यांग व्यक्ती प्रवर्गातील उ 
त किमान ४० टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत 
; 

( दोन ) खंड ( २ ) मधील , उप - खंड ( दोन ) या ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल : 


66 

" ( दोन ) उमेदवाराने , गणित या अनिवार्य विषयासह भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा संगणक वि 
निक्स किंवा माहिती तंत्रज्ञान किंवा जीवशास्त्र किंवा माहिती पद्धती ( इन्फॉर्मेटीक्स प्रॅक्टिसेस ) किंवा जैवतंत्रज्ञान विं 
य विषय अथवा कृषी किंवा अभियांत्रिकी रेखांकन ( इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स ) किंवा व्यवसाय अभ्यास ( बिजनेस 
उद्योजकता या विषयांपैकी दोन विषय घेऊन १० + २ परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यामध्ये एकत्रित मिठ 
टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील राखीव प्रवर्गांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आणि दिव्यांग व्यक्ती प्रवर्गातील उ 
त किमान ४० टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत 
; 

( तीन ) खंड ( ३ ) मधील , उप - खंड ( एक ) या ऐवजी , पुढील उप - खंड दाखल करण्यात येईल : 

66 


( एक ) उमेदवाराने , गणित या अनिवार्य विषयासह भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र किंवा संगणक वि 
निक्स किंवा माहिती तंत्रज्ञान किंवा जीवशास्त्र किंवा माहिती पद्धती ( इन्फॉर्मेटीक्स प्रॅक्टिसेस ) किंवा जैवतंत्रज्ञान किं 
ाय अथवा कृषी किंवा अभियांत्रिकी रेखांकन ( इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स ) किंवा व्यवसाय अभ्यास ( बिजनेस स्टर्ड 
कता या विषयांपैकी दोन विषय घेऊन १० + २ परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि त्यामध्ये एकत्रित मिळून वि 
गुण मिळवलेले असावेत ; 

" " 

( ग ) अभिकल्प पदवीपूर्व पाठ्यक्रमाशी संबंधित असणाऱ्या अनुक्रमांक ८ येथील नोंदी ऐवजी , पुढील नोंद दाखल 

: 


अभिकल्प 

पदवीपूर्व 

पाठ्यक्रम 

( बॅचलर ऑफ 
डिझाईन ) . 


( क ) प्रथम वर्ष प्रवेश 

( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार , अखिल भारतीय उमेदवारी असलेले 
जम्मू - काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश व लडाख केंद्रशासित प्रदेश यांमधील स्थलांतरित उ 
असलेले उमेदवार - 


( एक ) उमेदवार , भारतीय नागरिक असला पाहिजे 
; 

( दोन ) उमेदवाराने , १० + २ आकृतीबंधाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि 
मिळून किमान ४५ टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील राखीव प्रवर्गांच्या आर्थिकदृष्ट्य 
घटकांच्या आणि दिव्यांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत किमान ४० टक्के 
मिळवलेले असावेत आणि सक्षम प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या सामायिक प्रवेश 
( सीईटी ) नॉन झिरो प्राप्तांक मिळविलेला असला पाहिजे . 

( २ ) अनिवासी भारतीय / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या व्यक्ती / भारतीय 
व्यक्तींची व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक उमेदवा 
उमेदवार . 

( एक ) पेटवारा १०८२ आकतीबंधाची अंतिम परी एकचित मिळत किमान Yo 


प्राधिकरणाने आयोजित केलेली सामायिक प्रवेश चाचणी किंवा भारतीय व्यवस्थापन संस्थेने आयोजित केलेल् 
( CAT ) किंवा राष्ट्रीय चाचणी अभिकरणाने आयोजित केलेली सामाईक व्यवस्थापन अभियोग्यता चाचणी ( 
र स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट , जमशेदपूर यांनी आयोजित केलेली झेवियर अभियोग्यता चाचणी ( XAT ) किंवा भारतीय 
ने आयोजित केलेली व्यवस्थापन प्रवेशाकरिता प्रवेश चाचणी ( ATMA ) किंवा अखिल भारतीय व्यवस्थापन संस्थेन 
स्थापन अभियोग्यता चाचणी ( MAT ) किंवा पदवी व्यवस्थापन प्रवेश परिषद युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांन 
त्री व्यवस्थापन अभियोग्यता चाचणी ( GMAT ) , 
; 

" 


पदव्युत्तर पदवी संगणक उपयोजनाशी [ मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर एप्लीकेशन ( MCA ) ] संबंधित असणाऱ्या अ 
ऐवजी , पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 

संगणक 
उपयोजनेमधील 
पदव्युत्तर पदवी 

पाठ्यक्रम ( मास्टर 
ऑफ कॉम्प्युटर 
एप्लीकेशन ( MCA ) 


( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार , अखिल भारतीय उमेदवारी असलेल् 
जम्मू -काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश व लडाख केंद्रशासित प्रदेश यांमधील स्थलांतरित उमेदवा 
उमेदवार . 


( एक ) उमेदवार , भारतीय नागरिक असला पाहिजे ; 

( दोन ) उमेदवार , बी.सी.ए. किंवा बी.एससी ( संगणक विज्ञान ) किंवा बी.एससी ( माहिती 
किंवा अभियांत्रिकी पदवी ( बी.ई ) ( सी.एस.ई. ) किंवा बी.टेक ( सी.एस.ई. ) किंवा बी . 
व तंत्रज्ञान ) किंवा बी . टेक ( माहिती व तंत्रज्ञान ) किंवा समतुल्य पदवी उत्तीर्ण केले 
आणि एकत्रित मिळून किमान ५० टक्के गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील राखीव प्रवर्गांच्या , 
अ 
दुर्बल घटकांच्या आणि दिव्यांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत , किमान ४५ 
मिळवलेले असावेत ; किंवा 


( दोन ) उमेदवाराने , प्राधान्याने १० + २ स्तरावरील किंवा पदवी स्तरावरील गणित वि 
कोणतीही स्नातक पदवी ( उदा . बी.ई. किंवा बी . टेक किंवा बी . एससी किंवा बी . कॉम 
किंवा बी . व्होकेशनल , इत्यादी ) उत्तीर्ण केलेली असावी आणि एकत्रित मिळून किमान 
गुण ( महाराष्ट्र राज्यातील राखीव प्रवर्गांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आणि दिव् 
असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत , किमान ४५ टक्के गुण ) मिळवलेले असावेत 
( तीन ) उमेदवाराने , सामायिक प्रवेश चाचणीमध्ये नॉन - झिरो पॉझिटिव्ह प्राप्तांक मिळविल 
( २ ) अनिवासी भारतीय / भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या व्यक्ती / भारतीय 
व्यक्ती व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले आणि विदेशी नागरिक उमे 
असलेले उमेदवार . - 

; 


( एक ) उमेदवार , बी.सी.ए. ( बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर एप्लीकेशन ) किंवा बी.एससी 
विज्ञान ) किंवा बी.एससी ( माहिती व तंत्रज्ञान ) किंवा बी.ई. ( सी.एस.ई. ) किंवा बी.टेक ( 
किंवा बी . ई . ( माहिती व तंत्रज्ञान ) किंवा बी . टेक . ( माहिती व तंत्रज्ञान ) किंवा समतु 
पदवी , एकत्रित मिळून किमान ५० टक्के गुणांनी उत्तीर्ण केलेली असावी ; किंवा 
( एक ) उमेदवाराने , प्राधान्याने १० + २ स्तरावरील किंवा पदवी स्तरावरील गणित विषयास 
स्नातक पदवी ( उदा . बी.ई. किंवा बी.टेक किंवा बी . एससी किंवा बी . कॉम किंवा बी.ए. 
बी.व्होकेशनल , इत्यादी ) उत्तीर्ण केलेली असावी आणि एकत्रित मिळून किमान ५० टक्के गुण 
असावेत ; 

; 


( दोन ) अधिनियमान्वये व्याख्या केल्याप्रमाणे समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी घोषित के 
कोणताही निकष . 

99 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व 

सतिश तिडके , 
शासनाचे उप सचिव . 


NOTIFICATION 

HTRA UNAIDED PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS ( REGULATION of ADMISSIO 
ACT , 2015 . 


ARP - 2022 / C.R.115 / TE 4. Whereas , the Government of Maharashtra has , vide Gov 
tion , Higher and Technical Education Department , No.TEM - 2020 / C.R.71 / TE - 4 , d 
ber 2020 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) , issued in exercis 
conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 3 read with clause ( r ) of section 
shtra Unaided Private Professional Educational Institutions ( Regulation of Adr 
s ) Act , 2015 ( Mah . XXVIII of 2015 ) , notified the Professional Education Under G 
and Professional Education Post Graduate Courses Specified Herein to 
onal Education for the purposes of the said Act , and the eligibility conditi 
nents for admissions thereto ; 


1 whereas , All India Council for Technical Education in its Approval Process H 
23 , has made certain modifications in eligibility conditions and requirements for ad 
r Graduate Courses in Engineering , Planning , Design and Post Graduate Co 
ment and Computer Applications ; 


d whereas , Council of Architecture has vide its notification F.No.CA/43 
Regulations ) , dated 30th June 2022 , amended the Council of Architecture ( M 
ds of Architectural Education ) Regulations , 2020 ; 

d whereas , in view of the said modifications in the eligibility conditions and requi 
ission to the above mentioned professional courses the Government of Maha 
s it expedient to amend the said Notification ; 


v , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of s 
h clause ( r ) of section 2 of the Maharashtra Unaided Private Professional Edu 
ons ( Regulation of Admissions and Fees ) Act , 2015 , the Government of Maha 
amends the said Notification , as follows , namely : 

In the Schedule A , - the said Notification , 

( a ) in entry at serial No.3 relating to Under Graduate Course in Architec 
mn ( 3 ) , 


( i ) in clause ( 1 ) , for the sub - clause ( ii ) and ( iii ) the following sub - clauses 
ubstituted for the academic year 2022-2023 , namely : 

99 


( ii ) The candidate should have passed an examination at the end of the 10 + 2 
of examination with Physics , Chemistry and Mathematics subjects ; or 

( ii ) The candidate should have passed 10 + 3 Diploma Examination with Math 


as compulsory subject ; 

" " 

( ii ) The candidate needs to qualify an aptitude test in architecture conducte 
by NTA ( i.e.JEE ) or NATA conducted by the Council of Architecture ; 
for entry at serial No.4 , relating to Under Graduate Course in Planning in colun 
( i ) in clause ( 1 ) , for sub - clause ( ii ) , the following sub - clause shall be subs 
mely : 


( ii ) The candidate should have passed 10 + 2 examination with Mathem 
ompulsory subject along with any two subjects out of Physics or Chemistry or C 
cience or Electronics or Information Technology or Biology or Informatics Pra 
Biotechnology or Technical Vocational subject or Agriculture or Engineering Gra 
Business Studies or Entrepreneurship and obtained at least 45 % marks in aggre 
east 40 % marks in aggregate in case of Reserved categories , Economically Weaker 
nd Persons with Disability category candidates belonging to Maharashtra State 
( ii ) in clause ( 2 ) , for sub - clause ( ii ) the following sub - clause shall be substitu 
amely : 


( ii ) The candidate should have passed 10 + 2 examination with Mathem 
ompulsory subject along with any two subjects out of Physics or Chemistry or C 
cience or Electronics or Information Technology or Biology or Informatics Pra 
Biotechnology or Technical Vocational subject or Agriculture or Engineering Gra 
Business Studies or Entrepreneurship and obtained at least 45 % marks in aggre 
east 40 % marks in aggregate in case of Reserved categories , Economically Weaker 
nd Persons with Disability category candidates belonging to Maharashtra State 
( iii ) in clause ( 3 ) , for the sub - clause ( i ) the following sub - clause shall be sub 
amely : 


( i ) The candidate should have passed 10 + 2 examination with Mathem 
ompulsory subject along with any two subjects out of Physics or Chemistry or C 
cience or Electronics or Information Technology or Biology or Informatics Pra 
Biotechnology or Technical Vocational subject or Agriculture or Engineering Gra 
Business Studies or Entrepreneurship and obtained at least 45 % marks in aggreg 
for entry at serial No.8 , relating to Under Graduate Course in Design , the followin 
substituted , namely : - 

( A ) First Year Admission , 

( 1 ) Maharashtra State Candidature Candidates , All India Cand 
Candidates , Union Territory of Jammu and Kashmir and U 


66 


Undergraduate 

Course in 


Design 

( Pocholon of 


Tommitoms of I adab b Miomont Candidatuna 


J : 


aton 


( 2 ) Children of NRI / OCI / PIO , Children of Indian workers in 
Gulf countries and Foreign National Candidature Candidate 
( i ) The candidate should have passed 10 + 2 examination with 
least 45 % marks in aggregate ; 

( ii ) Any other criterion declared by appropriate authority fro 
to time . ' 

" 9 


In Schedule - B , 

in entry at serial No.1 relating to Post Graduate Degree in Management ( M 
s Administration / Master of Management Studies MBA / MMS ) , in column ( 3 ) , i 
he sub - clause ( iii ) , the following sub - clause shall be substituted , namely : 

" ( iii ) The candidate should have obtained non zero positive score in any on 
owing examinations : 

CET conducted by the Competent Authority or Common Admission Test condi 
ian Institute of Management ( CAT ) or Common Management Aptitude Test Co 
National Testing Agency ( CMAT ) or Xavier Aptitude Test conducted by Xavier S 
nagement Jamshedpur ( XAT ) or Entrance Test for Management Admissions co 
the Association of Indian Management Schools ( ATMA ) or Management Aptitu 
ducted by All India Management Association ( MAT ) or Graduate Management 
t Conducted by Graduate Management Admission Council , United States of 
HAT ) . " : 

; 

for entry at serial No. 2 , relating to Post Graduate Course in Computer Appl 
of Computer Application ( MCA ) ] , the following entry shall be substituted , name 
Post Graduate ( 1 ) For Maharashtra State Candidature Candidates , All Ind 
Course in Candidature Candidates , Union Territory of Jammu and Ka 
and Union Territory of Ladakh Migrant Candidature Candid 
( i ) The candidate should be an Indian National ; 

( ii ) The candidate should have passed B.C.A. or B. Sc . ( Com ] 
Science ) or B. Sc . ( IT ) or B.E. ( CSE ) or B. Tech . ( CSE ) or B.E 
or B.Tech . ( IT ) or equivalent Degree and obtained at least 50 % 
in aggregate ( at least 45 % in case of candidates of Reserved cat 
Economically Weaker Section and Persons with Disability c 
belonging to Maharashtra State ) ; or 

( ii ) The candidate should have passed any graduation degree 

B.E. or B.Tech . or B.Sc or B.Com . or B.A. or B. Voc . etc. ) pro 


Computer 
Applications 
[ Master of 

Computer 
Application 
( MCA ) ] 


and Foreign National Candidature Candidates. 

( i ) The candidate should have passed B.C.A. or B. Sc . ( Com 
Science ) or B.Sc. ( IT ) or B.E. ( CSE ) or B.Tech . ( CSE ) or B.E. 
B.Tech . ( IT ) or equivalent Degree and obtained at least 50 % 1 
in aggregate ; or 


( i ) The candidate should have passed any graduation degree 
B.E. or B.Tech . or B.Sc. or B.Com . or B.A.or B.Voc.or etc. , ) 
preferably with Mathematics at 10 + 2 level or at Graduation 
and obtained at least 50 % marks in aggregate ; 


( ii ) Any other criterion declared from time to time by the 
appropriate authority as defined under the Act . " . 


By order and in the name of the Governor of Maharash 


SATISH TIDKE , 

Deputy Secretary to Government . 


